सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपा 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३ रे , राजपत्र क्र . ४७ ] गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २३-२९ , २०१७ : अग्रहायण २-८ , शके १९३९ [ पृष्ठे १२ , किंमत : 0 .00 रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती, पृष्ठे 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक -अ , चार -अ , चार-ब व - 
चार- क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 

२२४३ 
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

२२५४ 


भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित ० 
असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत ते 
समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपंचायती , नगरपरिषदा, जिल्हा ० 
नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 
पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक २४०/ २०१७, दिनांक २८ / ६/ २०१७ . 
२) श्रीमती एम . सी . शेख , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
लातूर यांची दिनांक २२ / ९/ २०१७ ते १३ / १० /२०१७ पर्यंतची ( २२) दिवसाची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 
क्र . काव्यवि( प्रशा)/ ३५६४/ २०१७.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर हया श्रीमती एम . सी .शेख , ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी, लातूर यांची दिनांक २२/ ९/ २०१७ ते 
१३/ १०/ २०१७ पर्यंतची ( २२ ) दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक 
१४/ १०/ २०१७, १५/ १०/ २०१७, १६/ १०/ २०१७ ते २१ /१०/ २०१७ व २२/ १०/ 
२०१७ रोजी अनुक्रमे चौथा शनिवार , रविवार , दिवाळी व रविवार निमित्त 
असलेल्या सुट्ट्यांच्या लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक 


२१/९ / २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २३ / १० / 
२०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे . 

श्रीमती एम . सी . शेख , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 
__ श्रीमती एम . सी . शेख , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती ५वे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लातूरे या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्रीमती एम . सी . शेख , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २८ / ६/ २०१७ च्या संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 
लातूर , २२ सप्टेंबर २०१७ 

वृषाली व्ही . जोशी , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


औ . भाग १ - ४७ 


२२४३ 


२२४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २३- २९ , २०१७ : अग्रहायण २-८ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक २४०/ २०१७, दिनांक २८ /६/ २०१७. 
२ ) श्री . डी . पी . कासट , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , देवणी यांची 
दिनांक २८ / ९/ २०१७ ते २९ /९/ २०१७ या ( ०२ ) दिवसाची अर्जित रजा 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 


( ०५ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक ३० /९ / २०१७, १/ १० / 
२०१७ व २/ १०/ २०१७ रोजी अनुक्रमे दुसरा, रविवार , व महात्मा गांधी 
जयंती तसेच रजेच्या पुढे दिनांक ८/ १०/ २०१७ रोजी रविवार निमित्त 
असलेल्या सुट्ट्यांच्या लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक 
२९ /९ / २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ९/ १० / २०१७ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 
येत आहे. 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


श्री . एम . एस .पठाण , हे रजेवरुन पेरत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


आदेश 


श्री . एम. एस. पठाण , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
तदर्थजिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, लातूर या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


श्री . एम . एस . पठाण , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २८ / ६/ २०१७ च्या संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 


क्र . काव्यवि( प्रशा)/ ३६०० / २०१७.- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश लातूर हया 
श्री . डी . पी . कासट , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर देवणी यांची दिनांक 
२८/९/ २०१७ व २९/९ / २०१७ या ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे 
दिनांक ३०/ ९/ २०१७, १/ १०/ २०१७ व २/ १० / २०१७ रोजी अनुक्रमे दुसरा , 
रविवार , व महात्मा गांधी जयंती निमित्त असलेल्या सुट्ट्यांच्या लाभासह 
मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक २७/९ / २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक ३/ १०/ २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

श्री .डी. पी . कासट , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


लातूर , २७ सप्टेंबर २०१७ 


श्रीमती एस . एम . शिंदे , 
प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


श्री . डी . पी . कासट , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , देवणी या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्री . डी . पी . कासट , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २८ / ६/ २०१७ च्या संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 


लातूर , २७ सप्टेंबर २०१७ 


श्रीमती एस . एम . शिंदे , 
प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


अपर जिल्हादंडाधिकारी, यांजकडून 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) 
वाचा : पोलीस अधिक्षक जालना यांचे पत्र जा . क्र .जिवीशा/ जा / का . व. सु / 
२०१७- ३७१० , दि .२३ /९ / २०१७ 

आदेश 
क्र . २०१७ / आरबी - डेस्क - १/ पोल - १/ कावि- - ज्या अर्थी माझ्या असे 
निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की , विविध राजकीय पक्ष व संघटनेच्या 
वतीने विविध मागण्या तसेच शेतकऱ्यांचे कर्ज माफी संदर्भात धरणे मोर्चे 
निदर्शने , रास्तारोको इत्यादी सर्व प्रकारची आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . 

दिनांक २६ /९/ २०१७ जाफ्राबाद तालुक्यातील ४० गावामध्ये ग्रामपंचायत 
मतदान घेण्यात येणार असून दिनांक २७/९ / २०१७ रोजी होणार आहे. 
हिंदु धर्मीयांचा नवरात्र उत्सव सुरु झालेला असून त्यानिमित्ताने जालना 
शहरात दुर्गा माता मंदिर , मंमादेवी मंदिर , अंबड येथे मत्स्योदरी देवी 
मंदिर , मंठा व बदनापूर येथील मंदिराचे ठिकाणी मोठया प्रमाणात दर्शनी 
यात्रा भरलेली आहे . दि . ३०/९ / २०१७ विजया दशमी सण साजरा होणार 
असून सदर दिवशी रावण दहणाचा कार्यक्रम घेण्यात येतो. दि .२२/९ / 
२०१७ रोजी पासून मोहरम सण सुरु झालेला असून सदर सणाची सांगता 
दि .१/१०/२०१७ रोजी होणार आहे. दि .७/ १०/२०१७ रोजी जालना जिल्हयात 
२३२ गावामध्ये ग्रामपंचायत निवडणूक मतदान होणार आहे . त्यानुषंगाने 
आचारसंहिता लागु झाली असून राजकीय पक्षाच्या हालचाली सुरु झालेल्या 
आहेत , त्या अर्थी मी , अपर जिल्हादंडाधिकारी , जालना मुंबई पोलीस 
अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये अधिकाराचा वापर करुन 
याद्वारे खालील निर्देश देत आहे , शासकीय कर्तव्य पार पाडणाऱ्या 
कर्मचाऱ्याव्यतिरिक्त इतर कोणतीही व्यक्ती सार्वजनिक ठिकाणी किंवा 
त्या आसपास , 


पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक २४० / २०१७, दिनांक २८ / ६/ २०१७ . 


२ ) श्री . एम. एस .पठाण , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १, लातूर यांची दिनांक 
३/ १०/ २०१७ ते ७/ १० / २०१७ पर्यंतची ( ०५ ) दिवसाची अर्जित रजा मंजूर 
करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


आदेश 


क्र . काव्यवि ( प्रशा)/ ३६०१/ २०१७.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर हया श्री . एम. एस. पठाण , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, लातूर यांची दिनांक ३ / १० / २०१७ ते ७/ १०/ २०१७ पर्यंतची 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २३- २९ , २०१७ : अग्रहायण २-८ , शके १९३९ 


२२४५ 


अ . शस्त्रे , लाठ्या , सोटे , बंदुके , तलवारी , भाले, चाकू व इतर शरीरास 

इजा अथवा अपाय करणाऱ्या वस्तू जवळ बाळगणार नाही . 
ब . तीक्ष्ण पदार्थ अथवा स्फोटके सहज हताळता येतील अशी घातक वस्तू 

जवळ बाळगणार नाही . 
क . दगड किंवा इतर उपकरणे किंवा ( Means of Cousting ) प्रवर्तक 

शस्त्रे गोळा करुन ठेवणार नाही किंवा जवळ बाळगणार नाही . 
ड . व्यक्तींच्या किंवा समूहाच्या भावना जाणूनबुजून दुखविण्याचे उद्देशाने असभ्यतेने 

भाषण म्हणणार नाही, वाद्य वाजविणारे नाही, गाणे म्हणणार नाही. 
इ . व्यक्तीचेकिंवा शवाचे किंवा त्यांच्या प्रतिकृतीचे प्रदर्शन करणार नाही . 
फ . आवेषी भाषण , अंगविक्षेप , विडंबनापर नकला करणार नाही आणि 

सभ्यता किंवा नितीमत्ता यास बाधा येईल किंवा ज्यामुळे राज्याची 
सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा अराजक माजेल अशी चित्रे, निशाणी , 
घोषणा पत्रे किंवा कोणतीही वस्तू बाळगणार नाही . 

हा आदेश संपूर्ण जिल्हयासाठी दिनांक २६/ ९/ २०१७ रोजीचे ०६ . ०० 
वाजेपासून ते दिनांक १०/१०/ २०१७ चे २४ .०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 

हा आदेश आज दिनांक २६/ १०/ २०१७ रोजी माझ्या सही-शिक्यानिशी 
देण्यात आला आहे. 
जालना, २६ ऑक्टोबर २०१७ 

राजेश जोशी , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, जालना . 


त्या अर्थी मी , अपर जिल्हादंडाधिकारी, जालना मुंबई पोलीस अधिनियम 
१९५१ चे कलम ३७ (३ ) अन्वये अधिकाराचा वापर करुन याद्वारे ( ५ ) 
किंवा अधिक व्यक्तींना जमण्यास किंवा सभा, मिरवणुका, मोर्चा काढण्यास 
मनाई करीत आहे . 

हा आदेश कामावरील कोणताही अधिकारी किंवा कर्मचारी यांना लागू 
होणार नाही . तसेच विवाह , अंत्ययात्रा आणि पोलीस अधीक्षक जालना व 
उपविभागातील पोलीस अधिकारी जालना , अंबड , परतूर , भोकरदन यांनी 
विशेषरीत्या परवानगी दिलेल्या मिरवणूका , सभा मोर्चा यांना लागू होणार 
नाही . 
___ हा आदेश संपूर्ण जिल्हयासाठी दिनांक २६/ ९/ २०१७ रोजीचे ०६ .०० 
वाजेपासून ते दिनांक १० / १० / २०१७ चे २४ .०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 

हा आदेश आज दिनांक २६/ १० / २०१७ रोजी माझ्या सही-शिक्यानिशी 
देण्यात आला आहे . 
जालना , २६ सप्टेंबर , २०१७ 

राजेश जोशी , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , जालना. 


अपर जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 

मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( ३ ) 
वाचा : पोलीस अधिक्षक जालना यांचे पत्र जा . क्र .जिवीशा/ जा / का .व. सु / 
३७ (१ ) ३/१७ -३७१० , दि . २३/ ९/ २०१७ 

__ आदेश 
क्र . २०१७/ आरबी - डेस्क -१ / पोल - १/ कावि- - ज्या अर्थी माझ्या असे 
निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की , विविध राजकीय पक्ष व संघटनेच्या 
वतीने विविध मागण्या तसेच शेतकऱ्यांकडून कर्ज माफीचे संदर्भात धरणे 
मोर्चेनिदर्शने , रास्तारोको इत्यादी सर्व प्रकारची आंदोलनात्मक कार्यक्रम 
घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

दिनांक २६ /९ / २०१७ जाफ्राबाद तालुक्यातील ४० गावामध्ये ग्रामपंचायत 
मतदान घेण्यात येणार असून दिनांक २७/ ९/ २०१७ रोजी होणार आहे . 
हिंदु धर्मीयांचा नवरात्र उत्सव सुरु झालेला असून त्यानिमित्ताने जालना 
शहरात दुर्गा माता मंदिर, मंमादेवी मंदिर, अंबड येथे मत्स्योदरी देवी 
मंदिर , मंठा व बदनापूर येथील मंदिराचेठिकाणी मोठया प्रमाणात दर्शनी 
यात्रा भरलेली आहे. दि . ३०/९/ २०१७ विजया दशमी सण साजरा होणार 
असून सदर दिवशी रावण दहणाचा कार्यक्रम घेण्यात येतो. दि . २२/ ९ / 
२०१७ रोजी पासून मोहरम सण सुरु झालेला असून सदर सणाची सांगता 

सुरु झालेला असून सदर सणाची सागता 
दि . १/ १० / २०१७ रोजी होणार आहे. दि .७/ १०/ २०१७ रोजी जालना जिल्हयात 
२३२ गावामध्ये ग्रामपंचायत निवडणूक मतदान होणार आहे . त्यानुषंगाने 
आचारसंहिता लागु झाली असून राजकीय पक्षाच्या हालचाली सुरु झालेल्या 
आहेत , वरील पार्श्वभुमी लक्षात घेता कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी 
व जिल्ह्यात कोठेही अनुचित प्रकार घडू नये त्यासाठी जालना जिल्ह्यात मुंबई 
पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( ३) लागू करणे आवश्यक आहे . 


BY DISTRICT & SESSIONS JUDGE 

OFFICE ORDER 

( No. B -2/ 109 of 2017 ) 
READ :- Application dated 20 /9 / 2017 submitted by Shri R . 
V . Pande , Civil Judge ( J.D .) & JMFC , Partur for grant of 
earned leave and order passed on it . 

No ./ Estt./3088 of 2017 .- The Principal District & Ses 
sions Judge, Jalna is pleased to grant earned leave for (05 ) 
days w .e.f. 25 /9/17 of 29/9 /17 with benefit of availment of 
prefixing holidays falling on 23/9 /17 & 24 /9 /17 and suffixing 
holidays falling on 30 /9 /2017 to 2 /10 /17 with permission to 
leave the headquarter after office hours of 22/9/ 17 till before 
office hours of 3/ 10 /17 to Shri R. V. Pande, Civil Judge (J. D. ) 
& J.M .F .C ., Partur. 

On return from the said leave Shri R . V. Pande is 
reposted as Civil Judge (J. D .) & JMFC , Partur 

No locum tenens is necessary. 
___ Certified undernote 2 below M. C. S.( Pay) Rule 39 that, 
Shri R . V . Pande , would have continued to officiate as Civil 
Judge (J. D .) & JMFC, Partur had he not proceed on leave for 
the above period . 

In his absence the charge of his Court is keptwith M . S . 
Quazi, Jt. Civil Judge (J. D .) & JMFC , Partur in addition to 
his own duties .. 

Note has been taken in the Service Book of the con 
cerned . 
JALNA, 22 September , 2017 

Sd, 
I/c Principal District & Sessions Judge 

Jalna. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


२२४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २३- २९ , २०१७ : अग्रहायण २-८ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


BY DISTRICT & SESSIONS JUDGE 


OFFICE ORDER 


( No. B - 2/ 110 of 2017) 


READ :- Application dated 22/9 /2017 submitted by Shri S . 
S. Ingale, Civil Judge (J. D .) & JMFC, Mantha for grant of 
earned leave and order passed on it. 

___ No./ Estt ./3146 of 2017.- The Principal District & Ses 
sions Judge , Jalna is pleased to grant earned leave for (03 ) 
days w .e.f. 27 /9/17 of 29 /9 /17 with benefit of availment of 
suffixing holidays falling on 30 /9 / 17 & 2 /10 / 17 with permis 
sion to leave the headquarter after office hours of 26 /9 /17 till 
before office hours of 3 / 10 /17 to Shri S . S . Ingale, Civil Judge 
(J.D .) & J. M . F.C ., Mantha 


मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते. 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . सु. रा. पडवळ , हे तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश 
१ , भूम म्हणून काम पहातील . 
___ श्री . सु . रा. पडवळ , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -१ , भूम म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

दोन 
श्री . सु . रा. पडवळ , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ , भूम यांच्या सदरील 
अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा 
श्री . रा. व. उत्पात , जिल्हा न्यायाधीश-१, भूम यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद, २७ सप्टेंबर २०१७ 

आर . आर . देशमुख , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


On return from the said leave Shri S . S . Ingale , is 
reposted as Civil Judge (J.D .) & JMFC ,Mantha . 


No locum tenens is necessary. 

Certified undernote 2 below M .C .S.(Pay) Rule 39 that, 
Shri S . S . Ingale , would have continued to officiate as Civil 
Judge (J. D.) & JMFC , Mantha had he not proceed on leave 
for the above period . 


In his absence the charge of his Court is kept with M . S . 
Quazi, Jt . Civil Judge (J. D. ) & J. M . E. C ., Parturin addition to 
his own duties.. 


Note has been taken in the Service Book of the con 
cerned. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 
पहा :- १ . श्रीमती.र.र. तेहरा, मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांचे 
पत्र जा .क्र .४६५० /१७, दिनांक २६ सप्टेंबर, २०१७ अन्वये सादर केलेला 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 

आदेश 
क्र . काव्यवि/( प्रशा)/८१३१ - श्रीमती .र.र. तेहरा , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांची दिनांक २८ व २९ सप्टेंबर , २०१७ या ( ०२ ) दोन 
दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १९८१ , 
मधील नियम - ५० नुसार , ( रजेपुढील दिनांक ३० सप्टेंबर , २०१७ आणि 
दिनांक ०१ व ०२ ऑक्टोंबर , २०१७ या तीन दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह 
मंजूर करण्यात येवून , दिनांक २७ सप्टेंबर , २०१७ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०३ ऑक्टोंबर , २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी 
पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती .र.र. तेहरा , हे मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 

जर श्रीमती.र.र. तेहरा, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

दोन 
श्रीमती .र .र .तेहरा, मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या 
न्यायालयाचा दिनांक ०१ ऑक्टोंबर , २०१७ रोजीचा कार्यभार हा 
श्री . ज . क . जोशी, दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , व अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांच्याकडे, दिनांक ३० सप्टेंबर , २०१७ व दिनांक ०२ ऑक्टोंबर , 
२०१७ रोजीचा कार्यभार हा श्री . रा . खं . राजेभोसले , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , व ,स्तर, व अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्याकडे 
आणि दिनांक २८ व २९ सप्टेंबर , २०१७ रोजीचा कार्यभार हा 
श्रीमती.न.प्र .पवार , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर व अपर मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो. 


JALNA, 26 September, 2017 

N. P. DHOTE, 
Principal District & Sessions Judge 

Jalna. 


- - - - - 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 
पहा :- १ . श्री . सु. रा . पडवळ , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , भूम यांचे पत्र 
जा . क्र . १५८७/ १७, दिनांक २७ सप्टेंबर , २०१७ अन्वये प्राप्त झालेला विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई-मेल संदेश . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 

आदेश 
क्र . काव्यवि/(प्रशा)/ ८१३०.- श्री . सु. रा .पडवळ , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश 
१ , भूम यांची दिनांक २८ व २९ सप्टेंबर , २०१७ या ( ०२ ) दोन दिवसांची 
अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १९८१ , मधील नियम 
५० नुसार , ( रजेपुढील दिनांक ३० सप्टेंबर , २०१७ आणि दिनांक ०१ व 
०२ ऑक्टोंबर , २०१७ या तीन दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर 
करण्यात येवून , दिनांक २७ सप्टेंबर , २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक ०३ ऑक्टोंबर, २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत 


उस्मानाबाद , २७ सप्टेंबर २०१७ 

आर . आर . देशमुख , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २३ - २९ , २०१७ : अग्रहायण २-८ , शके १९३९ 


२२४७ 


१० 


११ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ४१५/ २०१७, दिनांक २० /९ / २०१७ . 


२) श्रीमती वाय. आर.मुक्कनवार , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर, लातूर यांची दिनांक २९/ ९/ २०१७ या ( ०१ ) दिवसाची अर्जित रजा 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 


रजा 


३) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 
पहा :- १. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र .७८३६ /१७, दिनांक २२ सप्टेंबर , २०१७. 

२. श्री . शौ . बा . देसाई, सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , व अपर 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांचे पत्र जा .क्र . ७२३६ / १७, दिनांक 
२८ सप्टेंबर, २०१७ अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित 
रजेचा अर्ज . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 

आदेश 
क्र . काव्यवि/( प्रशा)/ ८१३२ .- श्री . शौ . बा . देसाई , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
व . स्तर, व अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांची दिनांक ०३ व 
०४ ऑक्टोंबर , २०१७ या ( ०२ ) दोन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र 
नागरी सेवा ( रजा ) नियम १९८१ , मधील नियम - ५० नुसार, ( रजेमागील 
दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१७ आणि दिनांक ०१ व ०२ ऑक्टोंबर , २०१७ 
आणि रजेपुढील दिनांक ०५ ऑक्टोंबर , २०१७ या चार दिवसांच्या सुट्टीच्या 
फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येवून , दिनांक २९ सप्टेंबर, २०१७ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०६ ऑक्टोंबर , २०१७ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . शौ .बा . देसाई, हे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
व स्तर , व अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 


क्र . काव्यवि( प्रशा)/ ३६४०/ २०१७.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 
हया श्रीमती वाय . आर. मुक्कनवार , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर 
लातूर यांची दिनांक २९ /९/ २०१७ या (०१) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या 
पुढे दिनांक ३० /९/ २०१७, १ /१०/ २०१७ व २/ १० / २०१७ रोजी अनुक्रमे दसरा, 
रविवार व महात्मा गांधी जयंती निमित्त असलेल्या सुटयांच्या लाभासह 
मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक २९ / ९/ २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक ३/ १० /२०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


श्रीमती वाय. आर मुक्कनवार , हया रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना 
त्यांचे पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल. 


जर श्री . शौ . बा . देसाई , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते सह दिवाणी 
न्यायाधीश, व. स्तर , व अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद म्हणून 
कार्यरत राहिले असते. 


श्रीमती वाय. आर.मुक्कनवार, हया रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची 
नियुक्ती ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , लातूर या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्रीमती वाय . आर मुक्कनवार , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २० /९/ २०१७ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 


दोन 


लातूर , २९ सप्टेंबर २०१७ 


वृषाली व्ही . जोशी , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


१२ 


श्री . शौ . बा . देसाई , सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , व अपर मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद यांच्या न्यायालयाचा दिनांक ०१ ऑक्टोंबर , 
२०१७ रोजीचा कार्यभार हा श्री . ज . क .जोशी , दिवाणी न्यायाधीश, व . स्तर , 
व अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद यांच्याकडे, दिनांक ३० 
सप्टेंबर , २०१७ व दिनांक ०२ ऑक्टोंबर , २०१७ रोजीचा कार्यभार हा 
श्री . रा. खं .राजेभोसले , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व,स्तर , व अपर मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्याकडे आणि दिनांक ०३ ऑक्टोंबर , 
२०१७ ते दिनांक ०५ ऑक्टोंबर , २०१७ रोजीचा त्यांच्या न्यायालयाचा 
आणि संदर्भ क्र .०१ अन्वये त्यांच्याकडे ठेवण्यात आलेला दिनांक ०५ 
ऑक्टोंबर , २०१७ रोजीचा दिवाणी न्यायाधीश , व.स्तर , उस्मानाबाद यांच्या 
न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . सु. बा .तोडकर , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
व . स्तर , व अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात 


हा न्यायाल 


प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडून 
पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ४१५/ २०१७, दिनांक २० / ९/ २०१७ . 
२ ) श्री . आर. एस . कानडे, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , लातूर 
यांची दिनांक २७/९ / २०१७ ते २९ / ९/ २०१७ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाची अर्जित 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 
क्र . काव्यवि (प्रशा)/ ३६२७/ २०१७.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर हया श्री . आर .एस .कानडे, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , लातूर यांची दिनांक २७/ ९/ २०१७ ते २९/ ९/ २०१७ पर्यंतची ( ०३ ) 
दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक ३० /९/ २०१७, १/ १०/ २०१७ व 
२/ १०/ २०१७ रोजी अनुक्रमे दसरा , रविवार व महात्मा गांधी जयंती निमित्त 
असलेल्या सुट्टयांच्या लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक 


येतो . 


उस्मानाबाद , २८ सप्टेंबर २०१७ 

आर . आर . देशमुख , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


२२४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २३- २९ , २०१७ : अग्रहायण २-८ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


१४ 


प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ४१५/ २०१७, दिनांक २० /९ / २०१७ . 


२ ) श्रीमती एस .वाय.शेख, ७वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
लातूर यांची दिनांक ३/ १०/ २०१७ ते ५/ १०/ २०१७ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


२६/९ / २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ३/ १०/ २०१७ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 
येत आहे. 
___ श्री . आर. एस . कानडे, हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचेपुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 

श्री . आर.एस .कानडे, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती ३रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्री . आर. एस .कानडे, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २० / ९/ २०१७ च्या संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 
लातूर , २८ सप्टेंबर २०१७ 

श्रीमती एस . एम . शिंदे , 
प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . . 


आदेश 


क्र . काव्यवि(प्रशा)/ ३६२९ / २०१७.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर 
हया श्रीमती एस .वाय . शेख , ७वे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , लातूर 
याची दिनांक ३/ १०/ २०१७ ते ५ / १०/ २०१७ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित 
रजा , रजेच्या मागे दिनांक ३० /९ / २०१७, १/ १० / २०१७ व २/ १० / २०१७ रोजी 
अनुक्रमे दसरा , रविवार व महात्मा गांधी जयंती निमित्त असलेल्या सुट्ट्यांच्या 
लाभासह मंजुर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक २९/९ / २०१७ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ६/ १०/२०१७ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


१३ 


श्रीमती एस . वाय . शेख, हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 
पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ४१५/ २०१७, दिनांक २० / ९/ २०१७. 
२ ) श्री . वाय .एच. शेख, ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, लातूर 
यांची दिनांक ३/ १० / २०१७ ते ५/ १० / २०१७ पर्यंतची ( ०३) दिवसाची अर्जित 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 


श्रीमती एस. वाय. शेख , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
७वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , लातूर या पदावर तात्पुरत्या 
स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


आदेश 


श्रीमती एस.वाय . शेख , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २० / ९ / २०१७ च्या संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 


लातूर , २८ सप्टेंबर २०१७ 


क्र . काव्यवि( प्रशा)/ ३६२८ / २०१७.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर हया श्री . वाय . एच . शेख , ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
लातूर याची दिनांक ३ / १० / २०१७ ते ५/ १० / २०१७ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक ३० /९ / २०१७, १/ १० / २०१७ व २/ १० / 
२०१७ रोजी अनुक्रमे दसरा , रविवार व महात्मा गांधी जयंती निमित्त 
असलेल्या सुट्टयांच्या लाभासह मंजुर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक 
२९/ ९/ २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ६/ १० / २०१७ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी नेमण्यात 
येईल . 


श्रीमती एस . एम . शिंदे , 
प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


श्री . वाय. एच. शेख, हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री . वाय .एच. शेख, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती ५वे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात । 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


१५ 

जिल्हादंडाधिकारी, यांजकडून 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे ३७ ( १ ) व ३७ ( ३ ) अन्वये खालील 

आदेश 
क्र .२०१७/ गृहशाखा/ दंडविभाग/ कावी -९७६.- ज्याद्वारे त्यांनी औरंगाबाद 
ग्रामिण जिल्हयात दिनांक १९ / १०/ २०१७ ते दिनांक २१ /१०/ २०१७ रोजी 
पावेतो दिपावली सण साजरा होणार आहे. त्याअनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होऊ नये. 
___ औरंगाबाद ग्रामिण जिल्हयात कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीकोनाने 
परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवता यावे यासाठी पोलीस अधिक्षक ग्रामिण यांनी 
त्यांचे पत्र क्रमांक जिवीशा / औ / का व सु-/ २०१७- दिनांक ९/ १० / २०१७ 
अन्वये जिल्हयात जमाबंदी व शस्त्रबंदी बाबत मुंबई पोलीस अधिनियम 
१९५१ चे कलम ३७ ( १) आणि ३७ ( ३) चे आदेश दिनांक १३/ १० / २०१७ 
चे ०० .०० वाजे पासुन दिनांक २७/ १० / २०१७ रोजीचे २४ .०० वाजे पावेतोचा 
बंदी आदेश निर्गमित होणेस विनंती केली आहे. 

त्या अर्थी अशा विविध कारणामुळे औरंगाबाद ( ग्रामिण ) जिल्हयात 
सार्वजनिक शांतता आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी यासाठी 


श्री . वाय.एच. शेख , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २० /९ / २०१७ च्या संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 


लातूर , २८ सप्टेंबर २०१७ 


श्रीमती एस . एम . शिंदे , 
प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २३- २९ , २०१७ : अग्रहायण २- ८ , शके १९३९ 


२२४९ 


१६ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 


वाचा :- श्री पी . पी . कुलकर्णी, मुख्य न्यायदंडाधिकारी , जालना यांचा 
दिनांक ३१/ ८ / २०१७ ते १/९ / २०१७ पर्यंत एकुण ( ०२ ) दिवसांची अर्जित 
रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


क्र ./ प्रशा/ ५९०० / २०१७ .- क्रमांक बी - २/ १०४/ २०१७.- प्रमुख जिल्हा 
न्यायाधीश , जालना हे श्री पी . पी . कुलकर्णी, मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
जालना यांना दिनांक ३१/८/ २०१७ ते १/९ /२०१७ पर्यंन्तची एकुण ( ०२ ) 
दिवसांची अर्जित रजा व रजेच्या मागील दिनांक ३०/ ८ / २०१७ व पुढील 
दिनांक २/९/ २०१७ व ३/९ /२०१७ च्या शासकीय सुट्टयांचे फायदयासह 
विशेष बाब म्हणून मंजूर करीत आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ ( २) अन्वये 
असे प्रामाणित करण्यांत येते की , श्री पी . पी . कुलकर्णी, हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
जालना म्हणुन काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री पी . पी . कुलकर्णी, हे 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी म्हणुन मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात काम 
करतील. 


मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) आणि ३७ (३ ) अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , नवल किशोर 
राम , जिल्हादंडाधिकारी औरंगाबाद असे आदेशित करीत आहे की , औरंगाबाद 
ग्रामिण जिल्हयात शासकिय कर्तव्य पार पाडण्याऱ्या व्यक्ती व्यतीरिक्त 
अन्य कोणत्याही ठिकाणी अथवा त्यांच्या जवळपास कोणतीही व्यक्ती , 

१ . सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सडकेवर किंवा जवळपास शस्त्रे , सोटा , 
तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका , रिव्हाल्वर , सुरे , काटया किंवा लाठया किंवा 
शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू 
जवळ बाळगणार नाही . 

२. कोणताही क्षार , द्रव्यपदार्थ, दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ जवळ 
बाळगणार नाही . 

३. दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे, किंवा प्रवर्तक किंवा क्षेपनिक उपकरणे किंवा 
निकॉस्टि द्रव्ये गोळा करुन ठेवणार नाहीत किंवा जवळ बाळगणार नाही. किंवा 
वाहून नेता येणार नाही. तसेच क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची प्रकरणे 
किंवा साधणे बाळगणार नाही किंवा तयार करणार नाही . 

४ . कोणत्याही व्यक्तीच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणून बुजून देखाव्याच्या 
उद्येशाने वाद्य वाजविणार नाही किंवा जाहीरपणे किंवा प्रक्षोभक किंवा 
जाहिरपणे असभ्य वर्तन करणार नाहीत . प्रतिमा अथवा प्रते किंवा आकृत्या 
यांचे प्रदर्शन करणार नाही . 
___ ५ . जाहीरपणे घोषणा देणार नाही , गाणे किंवा त्यांचे ध्वनीमुळे सार्वजनिक 
शातंता भंग होणार नाही असे ध्वनीक्षेपनही करणार नाही . 

६ . अशा प्राधिकाऱ्यांच्या मते ज्या मुळे सभ्यता अगर नितीमता यास 
धक्का पोहचेल अशी जिल्हयाची किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात 
येईल किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल 
अशी आवेशपूर्ण भाषणे करु नये . सोंग अगर हाव भाव करु नये . आणि 
अशी चित्रे , चिन्हे , फलक किंवा इतर कोणतीही जिन्नस किंवा वस्तू तयार 
करु नये . त्यांचे प्रदर्शन करु नये किंवा त्यांचा जनतेत प्रसार करु नये. 
तसेच आणखी असेही आदेशीत करीत आहे की , संपुर्ण औरंगाबाद ग्रामिण 
जिल्हयात पांच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी 
एकत्र जमण्यास निदर्शने , धरणे , मोर्चा, मिरवणूक काढण्यास मनाई करण्याचा 
आदेश देत आहे . 

हा आदेश कामावरील पोलीस अधिकारी किंवा इतर शासकिय कर्मचारी 
विवाह , अत्यंयात्रा , धार्मिक कार्यक्रम , यात्रा व इतर सक्षम अधिकारी यानी 
विशेष रित्या परवानगी दिलेल्या अशा मिरवणूकीला लागू होणार नाही. 
अशा मिरवणूकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच पांच पेक्षा जास्त 
जमण्यासाठी, सभा , मिरवणूका मोर्चा काढणे, ध्वनीक्षेपक , वाजविण्यास 
परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्हयातील ( ग्रामिण ) जिल्हा पोलीस अधिक्षक , 
आणि तसेच पोलीस अधिक्षक ( ग्रामिण) औरंगाबाद यांनी प्राधिकृत्त केलेल्या 
इतर पोलीस अधिकारी यांनी राहील . 

हा आदेश औरंगाबाद ग्रामिण जिल्हयाच्या हद्यी पावेतो दिनांक १३ / 
१०/ २०१७ चे ०० .०० वाजेपासून ते दिनांक २७/ १०/ २०१७ च्या २४ .०० 
वाजेपर्यंत अमलात राहतील . 

हा आदेश दिनांक १२/ १०/ २०१७ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी 
पारित करण्यात आलेला आहे . 
औरंगाबाद , १२ नोव्हेंबर २०१७ 

नवल किशोर राम , 
जिल्हादंडाधिकारी , औरंगाबाद . 


अर्जदाराचे उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री एन . व्ही . विरेश्वर , 
सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , जालना यांनी अर्जदाराचे न्यायालयाचे 
कामकाज आणि श्री एस . बी . बागडे, दिवाणी न्यायाधीश व, स्तर , जालना 
यांनी राजशिष्टाचाराचे कामकाज स्वतःचे काम सांभाळुन सांभाळावे . 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात / सेवापटात 
घेण्यांत आली आहे . 


जालना , २९ ऑगस्ट २०१७ 


एन . पी . धोटे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

जालना . 


१७ 

जिल्हा न्यायाधीश - १ , यांजकडून 
वाचा :- १. श्री . पी . के . मुटकूळे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर ,बिलोली यांचे पत्र जा .क्र . १२३० / २०१७, दि . ८/ ९/ २०१७, सोबत 
विहीत नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 
२. जिल्हा न्यायालय , नांदेड रजा मंजूरी आदेश जा .क्र .ब -२( १)/ ७१४२/ 
२०१७, दि . २३ / ८ / २०१७ 

आदेश 
क्र .ब .- २( १ )/ ७५९१/ २०१७.- श्री . पी . के . मुटकूळे, २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , बिलोली यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 
नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . ३० / ८ / २०१७ व ३१/ ८/ २०१७ 
या एकूण ( ०२) दिवसांची वाढीव अर्जित रजा कार्येत्तर मंजूर करण्यांत 


येते . 


२२५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २३- २९ , २०१७ : अग्रहायण २-८ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


१९ 


रजेवरुन पतर आल्यानंतर श्री . पी . के . मुटकुळे, २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , बिलोली हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . के . मुटकूळे , २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , बिलोली हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 

:: २ :: 
२ रे सह दिवणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,बिलोली यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
बिलोली यांनी पहावा . 


जिल्हा न्यायाधीश - १ , यांजकडून 
संदर्भ – श्री एस .एम . सरोदे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अर्धापूर 
यांचे पत्र जा . क्र . १०१० / २०१७ , दि . २१ / ८ / २०१७, व सोबत विहीत 
नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 
क्र .ब .- २( १ )/ ७०९२/ २०१७.- श्री एस .एम . सरोदे, दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . २८/ ८/ २०१७ ते ०१/९/ २०१७ या एकूण ( ०५ ) 
दिवसांची अर्जीत रजा , रजेच्या मागे दि . २५ ते २७ ऑगस्ट , २०१७ 
रोजीच्या सुटटी जोडून रजेच्या पुढे दिनांक २ व ३ सप्टेंबर , २०१७ 
रोजीच्या सुटटी जोडून , व दिनांक २४ ऑगस्ट , २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०४ सप्टेंबर , २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री एस . एम . सरोदे, दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ -ब खालील 
तळटिप – २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री एस .एम . सरोदे, दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


नांदेड , ११ सप्टेंबर , २०१७ 


एस . आर . जगताप , 
जिल्हा न्यायाधीश – १ , नांदेड . 


१८ 


जिल्हा न्यायाधीश - १ , यांजकडून 
संदर्भ - श्री आर. व्ही . नडगदल्ली , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नायगांव ( बा ) यांचे पत्र जा .क्र . १११४ / १७, दि . २१/ ८/ २०१७, व सोबत 
विहीत नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 
क्र .ब .- २( १ )/ ७०९१/ २०१७.- श्री आर. व्ही . नडगदल्ली , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नायगांवे ( बाजार ) यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 
१९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २२ ते २४ ऑगस्ट , २०१७ या 
एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जीत रजा , दि .२५ ते २७ ऑगस्ट , २०१७ 
रोजीच्या सुटटींचा फायदा , व दि . २१/८/ २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दि . २८/ ८/ २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री आर. व्ही . नडगदल्ली, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बाजार ) हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ -ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री आर . व्ही . नडगदल्ली, 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते. 


दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त 
कालावधीतील जरुरी व तात्कालिक काम सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांनी पहावे. दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर यांच्या 
आस्थपनेवरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देयकांवर तसेच इतर 
देयकांवर हुंडी, स्वीय प्रपंची लेखे व धनादेश रोखीकृत करुन संबंधीत 
रक्कम वाटपाचा अधिकार सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड 
यांना याद्वारे प्रदान करण्यांत येत आहे . 
नांदेड , २२ ऑगस्ट , २०१७ 

एस . आर . जगताप , 
जिल्हा न्यायाधीश– १, नांदेड . 


दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, नायगांव (बाजार) यांच्या न्यायालयाचे 
जरुरी व तात्कालिक काम सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, नायगांव 
( बाजार ) यांनी पहावे. तसेच सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , नायगांव 
बाजार आस्थपनेवरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देयकांवर तसेच 
इतर देयकांवर हुंडी , स्वीय प्रपंची लेखे व धनादेश रोखीकृत करुन 
संबंधीत रक्कम वाटपाचा अधिकार याद्वारे प्रदान करण्यांत येत आहे . 
नांदेड , २२ ऑगस्ट , २०१७ 

एस . आर . जगताप , 
जिल्हा न्यायाधीश – १ , नांदेड . 


जिल्हा न्यायाधीश - १ , यांजकडून 
वाचा – श्री पि . के . मुटकूळे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
बिलोली यांचे पत्र जा . क्र . ११४१ / २०१७, दि . २२ ऑगस्ट , २०१७, 
सोबत विहीत नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 
क्र . ब .- २( १)/ ७१४२/ २०१७.- श्री पि . के . मुटकूळे, २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , बिलोली यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 
नियम , १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . २८ / ८/ २०१७ व २९/ ८/ २०१७ 
या दोन दिवसांची अर्जीत रजा, रजेच्या मागे दि . २५ ते २७ ऑगस्ट , 
२०१७ रोजीच्या सुटटी जोडून रजेच्या पुढे दि . ३० ऑगस्ट , २०१७ रोजीची 
सुटटी जोडून, व दिनांक २४ ऑगस्ट , २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २३- २९ , २०१७ : अग्रहायण २- ८ , शके १९३९ 


२२५१ 


२२ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडून 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री पि . के . मुटकूळे, २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , बिलोली हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम 
राहतील. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री पि . के . मुटकूळे, २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, बिलोली हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


वाचा :- श्री व्हि . के . मांडे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश – १, नांदेड यांचे पत्र 
जा .क्र . ७०६९ / २०१७, दिनांक २२/ ८/ २०१७, सोबत विहीत नमुन्यातील 
रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , बिलोली यांच्या न्यायालयाचे 
उपरोक्त कालावधीतील कामे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
बिलोली यांनी जरुरी व तात्कालिक काम यांनी पहावे. 
नांदेड , २३ ऑगस्ट , २०१७ 


क्र .ब.- १( १ )/ ७१५१/ २०१७.- श्री व्हि . के . मांडे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश 
- १, नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ मधील 
नियम ५० अन्वये दि . २८/ ८/ २०१७ ते व १/ ९/ २०१७ पर्यंत ( दोन्ही दिवस 
धरुन ) एकुण (०५) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दि . २५ ते २७ 
ऑगस्ट , २०१७ रोजीच्या सुटटी जोडून , रजेच्या पुढे दि . २ व ३ सप्टेंबर , 
२०१७ रोजीची सुटटी जोडून , व दिनांक २४ ऑगस्ट २०१७ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ४ सप्टेंबर , २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


एस . आर . जगताप, 
जिल्हा न्यायाधीश – १ , नांदेड . 


२१ 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री व्हि . के . मांडे, तदर्थजिल्हा न्यायाधीश 
– १, नांदेड हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब 
खालील तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात की , श्री व्हि . के . मांडे, 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश – १ , नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहीले असते . 


:: २ :: 


तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश – १, नांदेड यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त 
कालावधीतील कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश – ५ , नांदेड यांचेकडे राहील . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 
वाचा :- श्री संजय जे . भारुका, जिल्हा न्यायाधीश – १,बिलोली यांचे पत्र 
जा .क्र . ११४२ / २०१७, दिनांक १८ / ८/ २०१७, सोबत विहीत नमुन्यातील 
रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 
क्र .ब .- १( १ )/ ७१५०/ २०१७.- श्री संजय जे . भारुका, जिल्हा न्यायाधीश 
- १, बिलोली यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ मधील 
नियम ५० अन्वये दि . २८ / ८/ २०१७ व २९/ ८/ २०१७ या दोन दिवसांची 
अर्जित रजा , रजेच्या मागे दि . २५ ते २७ ऑगस्ट , २०१७ रोजीच्या सुटटी 
जोडून , रजेच्या पुढे दि . ३० ऑगस्ट , २०१७ रोजीची सुटटी जोडून , व 
दिनांक २४ ऑगस्ट , २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते 
दिनांक ३१ ऑगस्ट , २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री संजय जे . भारुका, जिल्हा न्यायाधीश 
- १, बिलोली हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 
__ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब 
खालील तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात की , श्री संजय जे . 
भारुका , जिल्हा न्यायाधीश – १, बिलोली हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहीले असते . 


नांदेड , २२ ऑगस्ट, २०१७ 


सुधीर पी . कुलकर्णी, 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 


जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


: : २ : : 


वाचा :- श्री जी . आर . कोलते , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , किनवट 
यांचे पत्र जा .क्र . ५७० / २०१७, दिनांक २२ ऑगस्ट , २०१७, सोबत विहीत 
नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


जिल्हा न्यायाधीश – १ , बिलोली यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त 
कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कामाचा कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश 
- १, नांदेड यांचेकडे ठेवण्यात येते . 
नांदेड , २३ ऑगस्ट, २०१७ 

सुधीर पी . कुलकर्णी, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 


क्र . ब.- २( १)/ ७१६६/ २०१७.- श्री जी . आर. कोलते , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , किनवट यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम , १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . २८ / ८/ २०१७ व २९ / ८/२०१७ या दोन 
दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दि . २५ ते २७ ऑगस्ट , २०१७ 


२२५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २३- २९ , २०१७ : अग्रहायण २-८ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


रोजीच्या सुटटी जोडून , रजेच्या पुढे दि . ३० ऑगस्ट , २०१७ रोजीची 
सुटटी जोडून , व दिनांक २४ ऑगस्ट २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दि . ३१ ऑगस्ट , २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


एकुण ( १२) दिवसांची परावर्तित रजा . रजेच्या पुढे दि . ३० जुलै , २०१७ 
रोजीच्या सुट्टींचा फायदासह मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस. एस . गवई , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर , देगलुर हया पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम ठेवण्यात येते . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यांत की , श्रीमती एस . एस . गवई , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , देगलुर हया जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसत्या तर ते त्याच पदावर कायम राहिल्या असत्या . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री जी . आर . कोलते , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , किनवट हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यांत की , श्री जी . आर . कोलते , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , किनवट हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . 


: : २ :: 


:: २ :: 


सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , देगलुर यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त 
कालावधीतील जरुरी व तात्कालिक काम दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , देगलुर यांनी पहावे. 
नांदेड , २९ ऑगस्ट , २०१७ 

एस . आर . जगताप , 
जिल्हा न्यायाधीश – १, नांदेड . 


दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर, किनवट यांच्या न्यायालयाचे दि .२४ 
ऑगस्ट , २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दि . २७ ऑगस्ट , 
२०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पर्यंत दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ 
स्तर , माहुर यांनी व दि .२८ ऑगस्ट , २०१७ पासून ते दि .३१ ऑगस्ट , 
२०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत जरुरी व तात्कालिक काम सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, किनवट यांनी पहावे. तसेच सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर ,किनवट यांना दिवाणी न्यायालय , कनिष्ठ स्तर , 
किनवट आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देयकांवर तसेच 
इतर देयकांवर हुंडी, स्वीय प्रपंची लेखे व धनादेश रोखीकृत करुन 
संबंधीत रक्कम वाटपाचा अधिकार याद्वारे प्रदान करण्यांत येत आहे . 


२५ 
उपजिल्हाधिकारी ( अतियात ) तथा उपविभागीय अधिकारी , परभणी 
यांचे कडून जाहिरनामा 
जा .क्र . १९९२/ अतियात / कावि९८७/सीआर - २३ 
उपविभागीय अधिकारी , कार्यालय 
परभणी दि . / १० / २०१७ 


नांदेड , २४ ऑगस्ट , २०१७ 


एस . आर . जगताप , 
जिल्हा न्यायाधीश, नांदेड . 


२४ 


जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 
वाचा :- श्रीमती एस. एस . गवई , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
देगलुर यांचे पत्र जावक क्र .१४४० / २०१७, दि . १८ / ७/ २०१७ व 
सोबत विहीत नमुन्यातील रजेचा अर्ज . 
श्रीमती एस . एस . गवई , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , देगलुर 
यांचे पत्र जावक क्र . १४७४/ २०१७, दि . २४/ ७/ २०१७ व सोबत विहीत 
नमुन्यातील वाढीव रजेचा अर्ज. 
श्रीमती एस . एस . गवई , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , देगलुर 
यांचे पत्र जावक क्र .१६२० / २०१७, दि . ९/ ८/ २०१७, प्राप्त दिनांक 
२९ / ८ / २०१७ . 

आदेश 
क्र .ब.- २( १)/ ७२९५/२०१७.- श्रीमती एस. एस . गवई , सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क . स्तर, देगलुर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 
१९८१ मधील नियम ६१ अन्वये दि . १८ / ७/ २०१७ ते २९ / ७/ २०१७ या 


जाहिरनामा 
या जाहिरनाम्याच्या आधारे सर्व जनता मौ . झरी ता. जि . 
परभणी यांना कळविण्यात येते की , अर्जदार नामे सयद अब्दुल करीम 
पिता सयद अब्दुल रहेमान रा . झरी ता .जि . परभणी . मौ झरी मुतवली 
जामा मस्जिद यांनी दिनांक . २४/ ११/ १९९२ रोजी मुदतीच्या आत 
उपजिल्हाधिकारी ( आतियात ) तथा उपविभागीय अधिकारी परभणी यांचे 
कार्यालयात अर्ज दिला की , त्यांचे वडील नामे सयद अब्दुल रहेमान हे 
दिनांक २५/ ०४ / १९९२ रोजी मयत झालेमुळे त्यांचे वारस अर्जदार यांचे 
नावे हैद्राबाद अतियात चौकशी कायदा व अधिनियम १९५४ रोजीचेनियम 
३ नुसार त्यांचे नावे विरासत मंजूर करावी अशी विनंती केली आहे . 

जामा मस्जिद ईनाम मौ . झरी ता. जि . परभणीच्या खिदमत 
साठी मुंतखब तामीली निशान १३३८ दिनांक २८ शव्वाल १३०३ ही 
सनद रक्षण दिनांक २४ आबान १२९६ अन्वये निझाम शासनाने सयद 
अली पिता कमाल मौ . झरी ता .जि . परभणी येथील इनाम जमीन दिलेली 
आहे . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २३- २९ , २०१७ : अग्रहायण २-८ , शके १९३९ 


२२५३ 


इनाम जमीनीचा तपशिल खालील प्रमाणे आहे . 


अ .क्र . 


गावाचे नाव 


गट नंबर 


क्षेत्र 


आकारणी 


हेक्टर 


रुपये 


m 


G 


- 


० 


७१६ 


० 


o90momooo 


० 


० 


७१९ 


si 
wġ 
jooo 


० 


० 


o 


० 


० 


xo 


० 


so 


मौ झरी ता .जि . परभणी 

७१५ / १ 
मौ झरी ता . जि . परभणी 

७१५/ २ 
मौ झरी ता . जि . परभणी 

७१५ / ३ 
मौ .झरी ता . जि . परभणी 

७१५/ ४ 
मौ . झरी ता. जि . परभणी 
मौ .झरी ता . जि . परभणी 

७१७ 
मौ . झरी ता . जि . परभणी 

७१८ 
मौ . झरी ता . जि . परभणी 
मौ . झरी ता .जि . परभणी 

७२० 
मौ . झरी ता . जि . परभणी 

७२१ 
मौ . झरी ता . जि . परभणी 

७२८ / १ 
मौ . झरी ता . जि . परभणी 

७२८ / २ 
१३ . मौ . झरी ता .जि . परभणी 

७२८ / ३ 
१४ . मौ . झरी ता . जि . परभणी 

७२८ / ४ 
मौ . झरी ता. जि . परभणी 

७८७ 
मौ . झरी ता. जि . परभणी 

७८८ 
वरील प्रमाणे इनाम जमीनीचा तपशील असून मयत इनामदार नामे सयद 
अब्दुल रहेमान पिता सयद अली यांच्या तर्फे सय्यद अब्दुल करीम रा . 
झरी ता. जि . परभणी हे जामा मस्जिद मौ . झरी ता . जि . परभणीची खिदमत 
करीत असल्याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी , महाराष्ट्र राज्य वक्फ 
मंडळ, औरंगाबाद यांनी दिनांक २६ मार्च २०१३ रोजी सेवा प्रमाणपत्र 
दिले आहे . 

हैद्राबाद अतियात चौकशी कायदा व अधिनियम १९५४ चे 
नियम ३ नुसार अर्जदार सयद अब्दुल करीम रा . झरी ता . जि . परभणी 
यांचे नावे विरासत मंजूर करणे बाबत प्रकरण या कार्यालयात न्याय 
प्रविष्ठ आहे . या बाबत ज्या कोणास उक्त जमीनीबाबत काही कायदीय 
आक्षेप किंवा हितसंबंध असेल त्यांनी हा जाहीरनामा प्रसिध्द झाल्यापासून 


w 


w 


० 


( ६ ) आठवड्याच्या आत कागदोपत्री पुरावेसह लेखी म्हणणे स्वतः किंवा 
विधीज्ञामार्फत कार्यालयास उपस्थित राहून सादर करावे. उक्त कालावधी 
संपल्यानंतर प्राप्त झालेला आक्षेप अर्जावर विचार केला जाणार नाही 
प्रकरणात उपलब्ध असलेल्या कागदपत्राआधारे अर्जदाराच्या नावे हैद्राबाद 
अतियात चौकशी कायदा व अधिनियम १९५४ चे कलम ३ नुसार 
विरासत मंजूर केली जाईल याची नोंद घ्यावी करीता हा जाहीरनामा . 
ठिकाण : परभणी 
दिनांक : / १० / २०१७ 

( डॉ . सुचिता शिंदे) 
उपजिल्हाधिकारी ( अतियात ) तथा 
उपविभागीय अधिकारी , परभणी 


२६ 
जिल्हाधिकारी यांजकडून 
( नगर विकास शाखा ) 

आदेश 
क्र . २०१७/ नपाप्र / नवि / कावी- १०८५ / दिनांक ११/ २०१७.- महाराष्ट्र 
नगर परिषद , नगर पंचायती व औद्योगीक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम 
५१ व अ मधील प्राप्त अधिकारानुसार मी जी . श्रीकांत जिल्हाधिकारी लातूर , 


या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , लातूर जिल्ह्यातील जळकोट नगर 
पंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणूक २०१५ नंतरच्या पहिल्या अडीच वर्षातील 
उर्वरीत कालावधीकरीता अध्यक्ष पदाच्या निवडीसाठी दिनांक १६/ ११/ 
२०१७ रोजीच्या विशेष सभेमध्ये खालील विवरणपत्रात दर्शविलेले उमेदवार 
अध्यक्ष म्हणुन निवडून आलेले आहेत . 


अ . क्र . 


नगर पंचायतीचे नाव 


निवडून आलेले अध्यक्ष 


जागा राखीव असल्यास कोणसाठी, जसे अनुसूचित जाती , 
अनुसूचित जमाती, व नागरिकांचा मागास प्रवर्ग अगर 
स्त्रीयांसाठी , ( अनुसूचित जमाती स्त्रीयांसाठी नागरीकांचा 
मागास प्रवर्ग स्त्रीयांसाठी धरुन ) 


जळकोट 


मोमीन उस्मान अल्लीसाब 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


ठिकाण : - लातूर 
दिनांक : - १६/ ११/ २०१७ 


जी . श्रीकांत , 
जिल्हाधिकारी , लातूर . 


२२५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २३- २९ , २०१७ : अग्रहायण २-८ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकास प्रसिध्द झाली आहे . 


शुक्रवार , दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१७ : कार्तिक २६ , शके १९३९ 


२७ 


६ . मा . राज्य नियुक्त्या आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश क्र .एमएनसी ११०१ / 
सिआर २३ , दिनांक १७ ऑगस्ट २००१. 


जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांजकडून 


वाचा : 
१. महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक ०४/ ०२/ २०१७: माघ. १५ शके १९३८ 
भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग . 


क्र . २०१७/ नपाप्र/ कावि - ५५६ ज्याअर्थी नगरपरिषद गंगापूर सार्वत्रिक 
निवडणूक २०१६ नंतर , संदर्भ क्र .०१ अन्वये निवडून आलेल्या अध्यक्ष व 
सदस्यांच नावे शासन राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आली आहेत व पिठासीन 
अधिकारी तथा अध्यक्ष नगरपरिषद गंगापूर यांनी उक्त वाचा ३ नुसार 
कार्यवाही करून दिनांक ३ / ११/ २०१७ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या 
विशेष सभेत नामनिर्देशित नियुक्त्याबाबत सभेचा इतिवृत्तांत सादर केला 


२ . पिठासीन अधिकारी तथा अध्यक्ष नगरपरिषद गंगापूर यांचा अहवाल 
दिनांक ३. ११. २०१७ . 


आहे. 


३. नगरविकास विभाग , महाराष्ट्र शासन परिपत्र क्रमांकः संर्कीण - २०१६ / 
प्र .क्र . ४६६/ नवि - २० दिनांक २१ / १२/ २०१६ . 


४ . महाराष्ट्र नगरपरिषद , नगरपंचायत व औद्योगिक नगर अधिनियम , 
१९६५ चे कलम ५१ - क (४). 
५ . महाराष्ट्र नगरपरिषद आणि पंचायत (नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता 
व नियुक्त्या करण्याची फक्त ) नियम , २०१० . 


त्याअर्थी मी नवल किशोर राम , जिल्हाधिकारी औरंगाबाद उक्त 
वाचा क्र . ४,५ व ६ नुसार प्राप्त अधिकारामध्ये असे जाहिर करतो की , 
नगरपरिषद गंगापूर येथे दिनांक ३/ ११/ २०१७ रोजी आयोजीत विशेष 
सभेत खालील प्रमाणे दर्शविल्यानुसार नगरपरिषदेच्या नावासमोरील 
नामनिर्देशित सदस्य नियुक्त करण्यात आले आहेत . 


अ . क्र 


नगरपालिकेचे नांव 


नियुक्त नामनिर्देशित सदस्यांचे नांव 


गंगापूर 


श्री . दत्तात्रय विश्वनाथराव साबणे 


औरंगाबाद, १३ नोव्हेंबर २०१७. 


नवल किशोर राम , 
जिल्हाधिकारी औरंगाबाद . 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय, औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


